शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी येथे प्रथम 
वर्षाकरिता १०० विद्यार्थी प्रवेशास परवानगी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी २०२०/प्र.क्र.१९/२०/शिक्षण १ 
९ वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४००००१ 
तारीख:५ जुले, २०२३ 


वाचा:- १) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र.एमईडी-२०२०/प्र.क्र.१९ /२०/शिक्षण-१, दिनांक 
२८.०३.२०२२. 

२) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.ष॥९/ए५/२०२३-२४/ ००००५३/०४००५७, दिनांक 
OY 09.2023. 


प्रस्तावना:- 


परभणी येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित ४३० 
रुग्णखाटांचे रुग्णालय केंद्र शासनाच्या मान्यतेनंतर सुरू करण्यास संदर्भ क्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये 
परवानगी देण्यात आली आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी या वैद्यकीय महाविद्यालयास शौक्षणिक वर्ष 
२०२३-२४ साठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नवी दिल्ली अंतर्गत मेडिकल असेसमेंट अँड रेटींग बोर्ड (MARB) यांनी 
संदर्भ क्रमांक (२) येथील पत्रान्वये Yoo विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेसाठी विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून परवानगी दिली 
आहे. सबब, सदर महाविद्यालयास १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेसह शौक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी विद्यार्थी प्रवेशित 
करण्यास परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नवी दिल्ली अंतर्गत मेडिकल असेसमेंट अँड रेटींग बोर्ड (MARB) यांनी संदर्भ 
क्रमांक (२) येथील पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी या संस्थेस 
शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी १०० विद्यार्थी प्रवेशित करण्यासाठी पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


अटी व शर्ती:- 


१) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी या वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी प्रवेशा क्षमता केंद्र 
शासनाने निर्धारित केल्यानुसार १०० इतकी राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी २०२०/प्र.क्र.१९/२०/शिक्षण १ 


२) सदर अभ्यासक्रमास महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांचे संलग्निकरण प्राप्त करुन घेण्यात 
यावे व तद्नंतर विद्यार्थी प्रवेशित करण्यात यावेत. 


३) राज्य शासन/केंद्र शासन/मा.सर्वोच्च न्यायालय अथवा मा.उच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी दिलेल्या 
आदेशानुसार सदर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरिता निश्चित करण्यात आलेली कार्यपध्दती अवलंबिण्यात यावी. 


¥) केंद्र शासन, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नवी दिल्ली व राज्य शासन यांनी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाबाबत 
वेळोवेळी केलेल्या नियमांचे व मानकांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


4) कोणत्याही परिस्थितीत शासनाने मान्य केलेल्या विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी प्रवेशीत करू 
नयेत. 


&) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने दिलेली परवानगी ही सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षाकरिता असून तद्नंतर 
सदर परवानगीचे दरवर्षी नूतनीकरण करुन घेणे क्रमप्राप्त आहे. त्यानुसार पुढील शैक्षणिक वर्षात नव्याने विद्यार्थी 
प्रवेशित करण्यापूर्वी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडून परवानगीचे नूतनीकरण करुन घेणे बंधनकारक राहील. 


(9) सदर शासन निर्णय हा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नवी दिल्ली यांनी संदर्भ क्रमांक (२) येथील पत्रान्वये 
दिलेली परवानगी तसेच महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, १९९८ मधील कलम ६४ नुसार शासनास 
प्रदत्त अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८) सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtragov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७०५१७३२५१००१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


AJIT TUKARAM 
SASULKAR 


(अजित सासुलकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. सर्व मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 


Cc “८७ A -O 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी २०२०/प्र.क्र.१९/२०/शिक्षण १ 


-0 
= 
es 


१७. 


१८ 


२५. 
२६. 


. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 

. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई. 

. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

. संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

. सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, ९ वा मजला, न्यू एक्सेलसिअर बिल्डींग, ए.के. नायक मार्ग, फोर्ट, 


मुंबई ७००००१ 
आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, ८ वा मजला, न्यू एक्सेलसिअर बिल्डींग, ए.के. नायक मार्ग, 
फोर्ट, मुंबई ४००००१ 


.कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 


अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी. 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई. 

जिल्हा शल्यचिकित्सक, जि. परभणी. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी. 

सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये. 

सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

कार्यासन शिक्षण-२, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (शिक्षण-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


